मागणी क्रमांक एस-०४, ४२१० १६२९ 
(५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री) लेखाशिर्षातर्गत 
सन-२०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात वितरीत 
रक्‍कम सीईटी सेलच्या बँक खात्यात वर्ग 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : निधीआ-२०२४/प्र.क्र.३३/प्रा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय :- 


सन-२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अल्प कालावधी पाहता चालू वर्षासाठी मुख्य लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक एस-०४, ४२१० १६२९ (५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री) या अंतर्गत उपलब्ध AGS 
निधी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालयातील सीईटी सेलच्या बँक खात्यामध्ये पुढील 
६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी संक्षिप्त देयकांवर आहरीत करुन वर्ग करण्यास, सर्व तपशीलवार देयके 
सहा महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या अटीवर, एक विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. या निधीबावत स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावे. 


२. तसेच यापूर्वी विविध alata उक्त प्रयोजनासाठी प्राप्त झालेला निधी पूर्वीची तपशीलवार 
देयके प्रलंबित असताना संक्षिप्त देयकावर आहरित करुन संचालनालयातील सीईटी सेलच्या बँक 
खात्यामध्ये वर्ग करण्यासही एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” व प्रशासकीय अधिकारी, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणुन 
घोषित करण्यात येत आहे. उक्त बाबींच्या खरेदीसाठी संक्षिप्त देयकावर आहरित केलेल्या निधीची 
तपशिलवार देयके संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी सादर करतील. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.८९/कोषा-५, दिनांक ३०.०३.२०२४ व 
ST सं.क्र.१५७/२०२४/विनियम, दिनांक ३१/०३/२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


ae निर्णय क्रमांकः निधीआ-२०२४/प्र.क्र.3२३/प्रशा-१ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 2028033998 924201993 असा आहे. हा Beat 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR  () szsuzaee" 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82 
JAYA 406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3D 

(C8EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFFB 
S H ETTY F1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 

Date: 2024.03.31 21:35:48 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

) प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) सह सचिव/उप सचिववित्त विभाग (५-कोषा/विनियम/९-अर्थ/१३-व्यय) , मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


सर्व अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय /दंत महाविद्यालय व रुग्णालय 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

qo) अवर सचिव (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) निवडनस्ती (प्रहा-१) 


SG ८४) 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


